निवडसूची सन 2098-94 
पोलीस अधिक्षक/पोळीस उप आयुक्त (असंवर्ग) 
या संवर्गात पदोन्नतीने पदस्थापना.... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेशा क्र:ःरापोसे-०७१५/प्र.क्र.२१७/पोल-१अ, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 
दिनांक :- २ डिसेंबर, २०१५. 


वाचा:-पोलीस आस्थापना मंडळ क्र.१ यांच्या दि.२.११.२०१५ च्या बैठकीचे कार्यवृत्त. 


शासन आदेश :- 

पोलीस अधिक्षक / पोलीस उप आयुक्‍त (असंवर्ग या पदावर पदोन्नती 
देण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या सन २०१४-१५ च्या निवडसूचीमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या 
पोलीस उप अधिक्षक/सहायक पोलीस आयुक्‍त (ar) दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची, खालील 
विवरणपत्रात त्यांच्या नावासमोर नमूद केलेल्या पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नांव व सध्याची नेमणूक पदोन्नतीवरील पदस्थापना 

| श्रीमती लता पाटलोबा फड, अपर पोलीस अधिक्षक, लातूर. 
अपर पोलीस अधिक्षक, लातूर 

२ श्री.किरणकुमार बाबाराव चव्हाण, पोलीस उप आयुक्त, पोर्ट झोन, बृहन्मुंबई. 
पोलीस उप आयुक्त, पोर्ट झोन, बृहन्मुंबई. 

3 | श्री.अजित अंबादास बोऱ्हाडे, समादेशक, राज्य राखीव पोलीस बल, गट 
समादेशक, राज्य राखीव पोलीस बल, गट क्र.७, दौंड. 
क्र.७, दौंड 

४  । श्री.प्रशांत रामदास खेरे, पोलीस उप आयुक्त, नवी मुंबई. 
पोलीस उप आयुक्त, नवी मुंबई. 

५  । श्रीमती पल्लवी रविंद्र बर्ग, पोलीस अधिक्षक, गुन्हे अन्वेषण विभाग, 
पोलीस अधिक्षक, गुन्हे अन्वेषण विभाग, पुणे. पुणे. 

६ ।' श्री.चंद्रकांत वामनराव गवळी, अपर पोलीस अधीक्षक, धुळे. 
अपर पोलीस अधीक्षक, धुळे. 

७ । श्री.पंकज दिलीपराव डहाणे, पोलीस उप आयुक्त, पुणे हहर 
पोलीस अधीक्षक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, 
नाशिक 

८ | श्री.मनोज नवल पाटील, समादेशक, भारत राखीव बटालियन, गट 
समादेशक, भारत राखीव बटालियन, गट क्र.१५, गोंदिया 
क्र.१५, गोंदिया 

९ । श्री.राहूल अरविदराव माकणीकर, अपर पोलीस अधीक्षक, जालना. 
अपर पोलीस अधीक्षक, जालना. 


शासन आदेशा क्रमांकः रापोसे-०७१५/प्र.क्र.२१७/पोल-१अ, 


षि o | श्री. अकबर इलाही पठाण, अपर पोलीस अधिक्षक, फोर्स वन, युटीए 
अपर पोलीस अधिक्षक, फोर्स वन, युटीए 

प्रि १ श्री. वैभव मनोहर कलुबर्म, पोलीस उप आयुक्‍त /पोलीस अधिक्षक, 
पोलीस उप AY A/T अधिक्षक, पी.सी.आर., नागपूर 
पी.सी.आर., नागपूर 

१२ | श्रीमती गीता श्यामराव चव्हाण, पोलीस उप आयुक्त , मुंबई शहर 
पोलीस अधिक्षक, दहशतवाद विरोधी पथक, 
मुंब 

१३ | श्री. संभाजी सुभाष कदम, प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण विद्यालय, जालना 
प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण विद्यालय, जालना 

१४ श्री. प्रशांत जगन्नाथ बच्छाव, प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण विद्यालय, धुळे. 
प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण विद्यालय, धुळे. 

१५ | ait. शशिकांत दे. बोराटे, मुख्य सुरक्षा अधिकारी, महाराष्ट्र 
मुख्य सुरक्षा अधिकारी, महाराष्ट्र विधानमंडळ विधानमंडळ सचिवालय. 
सचिवालय. 

१६ | श्री. हेमराज अंबरसिंग राजपूत. अपर पोलीस अधिक्षक, चंद्रपूर 
प्राचार्य पोलीस प्रशिक्षण विद्यालय, लातूर 

१७ | श्रीमती स्मिता अभिषेक पाटील (नागणे), अपर पोलीस अधिक्षक, वर्धा 
अपर पोलीस अधीक्षक, वर्धा. 

१८ | श्रीमती मोनिका नंदू राऊत उप आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, मुंबई. 
(श्रीमती मोनिका दिनानाथ पिसे), 
उप आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, मुंबई. 

१९ | श्री. संदिप अनंतराव आटोळे, पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय), औरंगाबाद 
पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय), औरंगाबाद शहर. 
शहर. 

२० | श्रीमती स्वाती रामराव भोर, पोलीस अधिक्षक, महामार्ग सुरक्षा, नागपूर 
पोलीस अधिक्षक,महामार्ग सुरक्षा, नागपूर 

29 | श्री. संदिप गुलाबराव पखाले, अपर पोलीस अधिक्षक, गोंदिया 
अपर पोलीस अधिक्षक, गोंदिया 

२२ | श्री. विजयकांत मंगेश सागर, अपर पोलीस अधिक्षक, अकोला 
प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण विद्यालय, अकोला 

२३ | श्री. अमित काशिनाथ काळे, प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण विद्यालय, लातूर 
अपर पोलीस अधिक्षक, नागपूर ग्रामीण 

२४ | श्रीमती अपर्णा सुधाकर गिते, पोलीस उप आयुकत, सोलापूर शहर 
पोलीस उप अधिक्षक, महाराष्ट्र पोलीस 
अकादमी, नाशिक 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः रापोसे-०७१५/प्र.क्र.२१७/पोल-१अ, 


२५ | श्रीमती दिपाली राजेद्र ae अपर पोलीस अधिक्षक, उस्मानाबाद. 
(श्रीमती दिपाली रामराव घाडगे), 

अपर पोलीस अधिक्षक, उस्मानाबाद. 

२६ । श्रीमती कल्पना सुनिल बारावकर अपर पोलीस अधिक्षक, भंडारा 
(श्रीमती कल्पना दगडू जोशी), 
अपर पोलीस अधिक्षक, भंडारा 

२७ | श्री. अंबादास सदाशिव गांगुर्ड, अपर पोलीस अधिक्षक, वाशिम 
सहायक पोलीस आयुक्‍त, औरंगाबाद शहर 

२८ । विजय बाजीराव मोरे, प्राचार्य, पोळीस प्रशिक्षण विद्याळय, अकोला 
सहायक पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 

29 श्री. एम. डी. अत्राम, पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय), अमरावती 
उपविभागीय पोलीस अधिकारी, सावनेर शहर 
उपविभाग, नागपूर ग्रामीण 

३० श्री. नरसिंग तुकाराम ]शेरखाने, अपर पोलीस अधिक्षक, नागपूर ग्रामीण 
सहायक पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 

३१ | श्री. कालिदास शांकरराव सुर्यवंशी, प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण विद्यालय, नागपूर 
सहायक पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर 

३२ | Sit. शांतीलाल अर्जुन भामरे, पोलीस उप आयुक्त, बृहन्मुंबई 
सहायक पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 


२. उपरोक्त विवरणपत्रातील ज्या अधिकाऱ्यांविरूध्द विभागीय / संक्षिप्त / प्राथमिक चौकशी / 
न्यायालयीन कार्यवाही, प्रलंबित / प्रस्तावित आहे, अज्ञा अधिकार्‍्यांविरूध्द सामान्य प्रशासन 
विभागाच्या दि. २ एप्रिळ, १९७६ च्या परिपत्रकामधील तरतुदीनुसार त्यांच्याविरूध्द प्रलंबित / प्रस्तावित 
विभागीय / संक्षिप्त / प्राथमिक चौकशीच्या / न्यायालयीन कार्यवाहीच्या अधीन राहून, त्यांना तात्पुरत्या 
स्वरूपात उक्त पदोन्नती देण्यात येत आहे. त्यांच्याविरूध्द प्रलंबित / प्रस्तावित / संक्षिप्त / प्राथमिक 
चौकशीअंती होणारी शिक्षा ते पदोन्नतीच्या पदावर भोगण्यास तयार असल्याचे हमीपत्र त्यांच्याकडून 
घेऊनच त्यांना पदोन्नती देण्यात यावी. 

३. सदर पदोन्नतीवरील नेमणूका, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल याचिका क्र:२७९७/२०१५ 
व याचिका क्र.४७०/२००५ मधील अंतिम निर्णयाच्या, तसेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या 
अधीन राहून करण्यात येत आहेत. 

४. पदोन्नतीवर पदस्थापना दर्शविण्यात आलेल्या पदांवर, मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण 
अथवा अन्य मा. न्यायालयाचे स्थगिती आदेश असल्यास ते विचारात घेऊन उक्त अधिकाऱ्यांना 
पदोन्नतीवर पदस्थापना देण्यात यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन आदेशा क्रमांकः रापोसे-०७१५/प्र.क्र.२१७/पोल-१अ, 


५. उक्त पदोन्नती देण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांना, सध्याच्या पदावरून कार्यमुक्त करून त्यांना 
पदोन्नतीच्या पदावर रूजू होण्यासाठी महासंचाळक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांनी आवश्‍यक ती कार्यवाही त्वरित करावी. 

६. सदर शासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०१५१२०११५४४२३७९२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Charushila el Beat aaah 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Joint 

Si tary, talCode=400032, st=Mah htra, 
Chandrakant oo ता वी 

95e1150ac3287e89c21b1422e313820a2, 

=Chi hila Chandrakant Tambek 
Tambekar ७७५00 wii 
ait 
(चारुशीला तांबेकर) 


सह सचिव, गृह विभाग. 


प्रति, 
महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
प्रतिलिपि, 
१) महालेखापाळ - १/२, (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई/नागपूर, 
) मा. मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
) मा. राज्यमंत्री (गृह) /(ग्रामीण/शहरे)यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) अपर पोलीस महासंचालक, गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
) संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक. 
) 
) 
) 
) 


2 


आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, मुंबई 

सर्व पोळीस आयुक्‍त 

सर्व पोलीस अधिक्षक. 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१०अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

99) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१२) सामान्य प्रशासन विभाग (कार्या.१२), मंत्रालय, मुंबई, 
) 
) 


an 


9 
८ 


2) 


१३) संबंधित अधिकारी (पोलीस महासंचालक यांचेमार्फत) 
१४) निवडनस्ती (कार्या. पोल-१अ) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


